अंतिम सामायिक जेष्ठतासूची 

महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), यांच्या 
आस्थापनेवरील संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक 
प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई येथील सहायक 
संचालक "गट-अ" या संवर्गातील अधिका-यांची 
दि.१.१.२०१६ रोजीची सर्वसमावेशक पंचवार्षिक 
जेष्ठतासूची अंतिम करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक- एफएसएल-०४१३/प्र.क्र.३०८/पोल-४, 
गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :-१७ जुले, २०१७. 


संदर्भ - १) शासन परिपत्रक क्रमांक एफएसएल-०४१३/प्र.क्र.३०८/पोल-४, दि. ३ जून, २०१७. 

२) संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 

मुं/का/४४०६-०७/१७, दिनांक २८.०६.२०१७. 

शासन शुध्दिपत्रक:- 

महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), यांच्या आस्थापनेवरील न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा 
संचालनालय, मुंबई येथील सन २०११ ते २०१६ या कालावधीत सहायक संचालक, गट-अ या संवर्गातील 
नियुक्‍त झालेल्या अधिका-यांची दि.१.१.२०१६ स्थित सामायिक पंचवार्षिक जेष्ठतासूची संदर्भाधीन क्रमांक 
(१) च्या परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली होती. 

संदर्भाधीन क्रमांक (१) च्या शासन परिपत्रक, दि. ३ जून, २०१७ च्या दि.१.१.२०१६ स्थित 
सामायिक पंचवार्षिक जेष्ठतासूची परिशिष्ट-अ मधील अ.क्र.१४,१७,२३ व २६ मधील माहितीमध्ये दुरुस्ती 
करण्यात येत असून ती यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ प्रमाणे वाचण्यात यावी. 


सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१७०७१८१५४६५४७६२९ असा आहे. हे शुध्दिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Somnath V Potare 
S (0 aa al at h V DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=4d677dcd1bc3bed55a48ddbdaad925a6651c5d 
p ot a re 43a12d84cf305d3ff791ea7f16, cn=Somnath V Potare 
Date: 2017.07.18 15:45:08 +05'30" 
(सोमनाथ पोटरे) 


अवर सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक), १८ वा मजला, नविन प्रशासकिय इमारत, मुंबई-३२, 
२. संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
३. सर्व उपसंचालक, संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, मुंबई/ 
प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा, महाराष्ट्र राज्य, 
४. संबंधित अधिकारी यांना (संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांच्यामार्फत), 
५. निवडनस्ती/गृह विभाग (पोल-४). 


गृह विभाग/पोल-४ 
शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१.१०.२०११ "प्रपत्र-अ" नुसार न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील 
सहायक संचालक, गट-अ संवर्गाची दि.१.१.२०१६ रोजीची पंचवार्षिक सामायिक अंतिम ज्येष्ठतासूची (परिशिष्ट-अ) 


ज्येष्ठ नांव प्रवर्ग जन्मतारीख | नियुक्‍ती दिनांक | नियुक्तीचा मार्ग ज्येष्ठता सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक | सेवेचे ठिकाण [अभिप्राय 
अ. | ता (नियुक्‍तीनं (सरळसेवेने/ मर्यादित दिनांक/ दिनांक अर्हता 
क्र. | क्रमां तर प्रवर्ग विभागीय परीक्षेव्दारे | ज्येष्ठतेचा 
क बदलला नियुक्‍त उमेदवारांचा | मानीव दिनांक 
असल्यास गुणवत्ता क्रमांक व 
त्याचा परीक्षेचे वर्षे) 
दिनांक) 


अधिकाऱ्यांना शासन आदेश 
२ २.४.२०१२ २ 202 गह विभाग क्र. एफ Waa 
खुला ७-०६-१९६३ .४.२०१ पदोन्नती २९.३.२०१२ | ३०-०६-२०२१ | एमएससी पुणे fe लत आवी की 
3-2012 अन्वये तात्पुरत्या 
तत्वावर रिट प्रिटीशन 
क्र.28452/2004 मधील अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन राहून 
सहायक संचालक पदावर 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
मान्यतेवर अवलंबित पदोन्नती 
देण्यात आलेली आहे. 
म.लो.आयोगाच्या मान्यतेच्या 
अधीन सेवाज्येष्ठता 
दर्शविण्यात आलेली आहे. 


श्री.खे.दे.राणे 09-08-9888 _ | _१८-०६-२०१४ १७-०६-२०१४ | ३१-०५-२०२२ | एमएससी | मुंबई जे.क्र.22 ते 26 वरील 


२६। २६ | श्री.सु.सो.डावरे | अनु.जाती | ०९-०६-१९६४ । १७-०६-२०१४ पदोन्नती १७-०६-२०१४ | ३०-०६-२०२२ | एमएससी मुंबई  |अधिकाऱ्यांना शासन आदेश गृह 
विभाग क्र.एफएसएल- 
0413/प्र.क्र.183/पोल-4, दि. 11- 
6-2014 अन्वये तात्पुरत्या 
तत्वावर रिट पिटीशन 
क्र.28452/2004 मधील अंतिम 
निर्णयाच्या अधीन राहून 
सहायक संचालक पदावर 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या 
मान्यतेवर अवलंबित पदोन्नती 
देण्यात आलेत्री आहे. 


